अँड. एम.जी.भांगडे यांना व्यावसायिक 
फी प्रदान करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: याचिका-२०१९/८०३/प्र.क्र.१९९/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ: (१) सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे पत्र 
क्र.3०.१४//५॥॥७॥७//॥४७०००॥॥॥७॥/५०३-५१०/१९,दि.२९.५.२०१९ चे पत्र 

(२) शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र.९३३-२०१९/८, दि.१५.११.२०१९ चे पत्र 

(३)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.२९.७.२०१५ 

(४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६.६.२०१७ 

(4) अँड. एम.जी.भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांचे दि.१६.८.२०१९ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना: 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई,खंडपीठ, नागपूर येथील रिट पिटीशन क्र.९७६/२०१५ M/S. Ambuja 
Cements Ltd विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजासाठी संदर्भ 
क्र.२ अन्वये विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने अँड एम.जी.भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची शासनाच्या 
वतीने विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी 
अँड. एम.जी.भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे रिट पिटीशन क्र. ९७६/२०१५ अन्वये दाखल 


केलेल्या मे.अंबुजा सिमेंट लिमिटेड विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात अँड. 


एम.जी.भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांनी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडल्याप्रकरणी संदर्भ क्र. ५ अन्वये 


विनंती केल्यानुसार या शासन निर्णयान्वये अँड. एम.जी.भांगडे,वरिष्ठ अधिवक्ता यांना व्यावसायिक 


दराने रु. ७,५०,०००/-(अक्षरी सात लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी फी खालील विवरणपत्रात 


ealfadea बाबींकरिता अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशील रक्‍कम (रुपये) 


१. | व्यावसायिक फी ७,५०,०००/- 


एकूण रु. ७,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१९/८०३/प्र.क्र.१९९/म-१ (धोरण) 


२. सदर फीव्यतिरिक्‍्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. एम.जी.भांगडे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 


त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च महसूल व वन विभाग मागणी क्र. सी-२, मुख्य-२,मुख्य लेखाशिर्ष 
२०३०,मुद्रांक व नोंदणी ०३, नोंदणी उपशिर्ष-००१, संचालन व प्रशासन गौणशिर्ष-(००) (०१) नोंदणी 


महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक, (२०३००१०९) १३ कार्यालयीन खर्च, या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१- 


२०२२ मधील मंजूर अनुदानातून तसेच मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हाठासननिर्णयविधिव न्याय विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५१९६-२०१९/ई, दि.६.७.२०१९ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/ प्र.क्र.२१/ २०१५/ 
विनियम,दि.२९ जुले २०१५ चे परिशिष्ठ-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग- 
पहिला,उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम -१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये 


सुधारणा,भाग-पहिळला,उपविभाग-दोन,अनु.क्र.5९ मधील नियम १६६-अ,अन्वये प्रशासकीय 


विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१११२२१६५०५९८११९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बं र Digitally signed by Sunil Malhari Jadhav 
| M | h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And Forests 
unl ainarl Departm 
2.5.4.20=% 
b6b8df74cd2, 
serialNumber=fd3acd0ae1800c2e54a0083162ca707a773b2fef3ae4c523 
a h av b53b902e3cf10460, cn=Sunil Malhari Jadhav 


Date: 2021.11.22 16:54:30 +05'30' 


(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


}ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
f384aa 1 Sb3f0e 1 2F6F62541 0d8384fc1918599ab1b89ed39 


प्रत: 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


३. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


४. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


५. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर १/२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१९/८०३/प्र.क्र.१९९/म-१(धोरण) 


७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे 


९. अँड एम.जी.भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांचे मार्फत 

१०. कार्यासन अधिकारी (ई-शाखा), विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

११. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/ व्यय-७,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१२. निवडनस्ती-म-१(धोरण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


